ई-गव्हर्नन्स अंतर्गत पवित्र 
प्रणालीसाठी व शालार्थ 
प्रणालीसाठी Net Magic वारे 


cloud _ service शुल्कास 
प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 


शासन निर्णय क्रमांकः ईगव्ह-१५१९/प्र.क्र. ९ /संगणक 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
विस्तार इमारत, मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२ 
दिनांक:- २६ मार्च, २०२० 


वाचा :- 
१) माहिती व तंत्रज्ञान विभागाचा, क्र.मातंसं-०६०/३/२०१७/१, दिनांक १६ मे, २०१८ चे 
परिपत्रक. 
२) माहिती व तंत्रज्ञान विभागाचा, क्र.मातंसं-०६०/३/२०१७/२, दिनांक १९ मे, २०१८ चे 
परिपत्रक. 
३) प्रकल्प अंमलबजावणी समितीच्या दि.१८.१.२०१९ रोजीच्या बैठकीचे इतिवृत्त. 
४) प्रकल्प अंमलबजावणी समितीच्या दि.१४.०३.२०१९ रोजीच्या बैठकीचे इतिवृत्त. 
५) आयुक्त, शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र क्र.आशि/२०१९/॥७॥॥॥8७०/ई 
गव्हर्नन्स/८८४, दि.१७ फेब्रुवारी, २०२०. 
प्रस्तावना :- 
संदर्भ क्र.१ व २ नुसार शासनाच्या सर्व विभागांच्या ई-गव्हर्नन्स प्रकल्पांसाठी माहिती 


तंत्रज्ञान संचालनालयाने निश्चित केलेल्या “Cloud Service Providers” कडूनच आवश्यक 


servers उपलब्ध करुन घ्यावायाचे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यानुसार संदर्भ क्र.३ अन्वये 


Netmagic या Cloud Service Provider ची निवड करण्यात आली आहे. संदर्भ क्र.४ नुसार सदर 


खर्चास मान्यता देण्यात आली आहे. त्याअनुषंगाने संदर्भ क्र.५ नुसार आयुक्त, शिक्षण, पुणे यांनी 


सादर केलेल्या Invoice नुसार M/s. Netmagic IT Services Pvt.Ltd. यांना रु.४८,७५,२९१/- 


एवढी रक्‍कम अदा करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 
२. पवित्र प्रणालीसाठी दि.०१.०४.२०१९ ते ३१.१२.२०१९ व शालार्थ प्रणालीसाठी 


दि.१.०७.२०१९ ते 39.03.2020 या कालावधीत दिलेल्या Cloud services शुल्काची 


एकत्रित रु.४८,७५,२९१/- (अठ्ठेचाळीस लाख पंच्याहत्तर हजार दोनशे एक्याण्ण्यव ) एवढी 


रक्‍कम अदा करण्यास याव्दारे मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः ईगव्ह-१५१९/प्र.क्र. ९ /संगणक 


3. M/s Netmagic IT Services Pvt.Ltd. 


च्या देयकाचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे. 


S.No. Invoice No. Date Period Amount 
१, MHBE° 99822 १६.०९.२०१९ | ०१9.०४.२०१९ | 30.0§.2098 | १०,९३,१८०.६८ 
2. MHBE°9R 208 09.90.2098 | 09.019.2098 | 30.08.2098 | १०,९३,१८०.६८ 
as MHBE°204&4 09.09.2020 | 09.09.2020 | 39.92.2098 | १०,९३,१८०.६८ 
8. MHBE°99828 १६.०९.२०१९ | 09.09.2098 | 30.08.2098 | ३,९८,९२३७.१२ 
६. MHBE°9 9898 १६.०९.२०१९ | 09.08.2098 | 30.0§.2098 | ३,९८,९२३७.१२ 
६. ॥॥॥॥3८0१२११६ 09.90.2098 | 09.90.2098 | 39.92.2098 | ३,९८.९२३७.१२ 
७. MHBE®° 208 349 09.09.2020 | 09.09.2020 | 39.03.2020 | 3,९८,९२३७.१२ 
TOTAL ४८,७५,२९०.५२ 


४. सदरचा खर्च मागणी क्रमांक. ई-२, २२०२ सर्वसाधारण शिक्षण,८० पंचवार्षिक योजनांतर्गत 


योजना (०२) (49) ई-गव्हर्नन्स कार्यक्रम (२२०२ H ४५४) ३१ सहायक अनुदाने या लेखाशिर्षातून सन 


२०१९-२० च्या उपलब्ध तरतुदीमधुन भागविण्यात यावा. यासाठी आयुक्त, शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, 


पुणे यांना नियंत्रक व सहायक संचालक, (लेखा ) माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालनालय 


यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००३२६१४५४३९१७२१ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


igned by 
School Educat 


p | Vi Nn R [| Mm DN: c=IN, o=Government t Of Maharashti 
id Sports D ICode=400032, st=M. 
5.4.20=ad4976f306de2810214ec2ea330d9daea59f1 १314510९92 


27a3feaaS41afl0d1 
INumber=dc78036626ec580d66c0ac502d43afSf670b5ba13F 

51213ad071acd53714a284, cn=Pravin Rajaram Mundhe 

Date: 2020.03.26 14:57:46 +05'30 


( प्रविण मुंढे ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत :- 
१) मा.अ.मु.स. वित्त विभाग, यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई 
२) मा.अ.मु.स. शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
3) मा.प्र.स.माहिती व तंत्रज्ञान विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः ईगव्ह-१५१९/प्र.क्र. ९ /संगणक 

४) आयुक्त, शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

५) आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

६) महाळेखापाल (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर १/२., 


८) जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 
९) निवडनस्ती/संगणक कार्यासन. 


) 
) 
) 
७) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर 9/2. 
) 
) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


